RNI No. MAHBIL/ 2009/ 31745 
Reg. No. MCS/175/ 2016- 18 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - मध्य उप -विभाग 


वर्ष २, अंक ३१ ] 


शनिवार, जुलै ९, २०१६ / आषाढ १८ , शके १९३८ 


[ पृष्ठे ४, किंमत : रुपये ४. ०० 


असाधारण क्रमांक ३७ 
प्राधिकृत प्रकाशन 


सामान्य प्रशासन विभाग 


मंत्रालय (विस्तार ), मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 
___ मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ९ जुलै २०१६ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र शासनाची कार्यनियमावली . 

___ क्रमांक. शाकानि . २०१४ /प्र.क्र . ७३( १)/ १८ (र. व का .) - ज्याअर्थी, महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांनी मुख्यमंत्री यांच्या सल्ल्यानुसार शासकीय 
अधिसूचना, क्रमांक : सामान्य प्रशासन विभाग, शाकानि . २०१४ /प्र. क्र . ७३( १)/ १८ (र. व का .), दिनांक २ नोव्हेंबर , २०१४ अन्वये मंत्र्यांना 
विभागाचा प्रभारी मंत्री म्हणून कार्यभार वाटून दिलेला होता ; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांनी , मुख्यमंत्री यांचे सल्ल्यानुसार नवीन मंत्र्यांची नियुक्ती केली होती व त्यांनी दिनांक ५ डिसेंबर 
२०१४, रोजी मध्यान्हनंतर त्यांच्या कार्यालयाचे कामकाज पाहण्यास सुरुवात केलेली होती व नवनियुक्त मंत्री यांना विभाग किंवा विभागाच्या 
भागासंबंधित , कामकाजाच्या कार्यभाराचे वाटप करण्यासाठी नवीन अधिसूचना निर्गमित करणे आवश्यक होते , म्हणून शासकीय अधिसूचना, 
सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक शाकानि . २०१४ / प्र. क्र . ७३ (१ )/ १८ (र. व का .),दिनांक २ नोव्हेंबर २०१४ चे अधिक्रमण करून शासकीय 
अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक शाकनि .- २०१४ / प्र.क्र . ७३ (१)/ १८ (र. व का .), दिनांक ६ डिसेंबर २०१४ रोजी काढण्यात आली ; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांनी , मुख्यमंत्री यांचे सल्ल्यानुसार नवीन मंत्र्यांची नियुक्ती केलेली आहे व ज्यांनी दिनांक ८ जुलै 
२०१६ रोजी मध्यान्हपूर्व त्यांच्या कार्यालयाची कामकाज पाहण्यास सुरुवात केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, नवनियुक्त मंत्री यांना विभागकिंवा विभागाच्या भागासंबंधित असलेल्या कामकाजाच्या कार्यभाराचे वाटप करावयाचे आहे , 
त्यासाठी नवीन अधिसूचना निर्गमित करणे आवश्यक आहे ; 

आता, त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाच्या कार्यनियमावलीतील नियम ५ च्या उपबंधास अनुसरून , आणि शासकीय अधिसूचना , सामान्य प्रशासन 
विभाग, क्रमांक शाकानि . २०१४ / प्र. क्र . ७३(१)/ १८ (र. व का .), दिनांक ६ डिसेंबर २०१४ , अधिक्रमित करून महाराष्ट्राचे राज्यपाल , मुख्यमंत्री यांचे 


(१) 


भाग एक ( म. उ. वि .) - ३७ - १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - मध्य उप -विभाग , जुलै ९, २०१६ / आषाढ १८, शके १९३८ 


___ ( २ ) 


सल्ल्याने मंत्र्यांमध्ये शासनाच्या कामकाजाच्या केलेल्या वाटपानुसार स्तंभ (१ ) मध्ये नमूद मंत्र्यांना संबंधित स्तंभ ( २) मध्ये नमूद केल्यानुसार 
शासनाच्या विभागाचेकिंवा विभागाच्या भागांचे कामकाज नेमून देत आहे : 
मंत्र्यांची नावे 

विभाग किंवा त्यांचे भाग 
( १ ) 
१. श्री . देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री 

सामान्य प्रशासन, नगर विकास, गृह, विधी व न्याय , बंदरे , माहिती व जनसंपर्क 

आणि इतर कोणत्याही मंत्र्यांना विवक्षितपणे नेमून न दिलेले विभाग किंवाविषय. 
२. श्री . चंद्रकांत ( दादा ) बच्चू पाटील महसूल, मदत व पुनर्वसन सार्वजनिक बांधकाम ( सार्वजनिक उपक्रम वगळून ) 
३. सुधीर सच्चिदानंद मुनगंटीवार : वित्त व नियोजन , वने . 
४ . श्री . विनोद श्रीधर तावडे 

शालेय शिक्षण, क्रीडा व युवक कल्याण, उच्च व तंत्र शिक्षण, मराठी भाषा , 

सांस्कृतिक कार्य , अल्पसंख्यांक विकास व वक्फ . 
५ . श्री . प्रकाश मंचूभाई महेता 

गृहनिर्माण . 
६ . श्रीमती पंकजा गोपीनाथ मुंडे 

ग्रामविकास , महिला व बाल विकास . 
७. श्री . विष्णु रामा सवरा 

आदिवासी विकास 
८. श्री . गिरीश भालचंद्र बापट 

: अन्न व नागरी पुरवठा, ग्राहक संरक्षण , अन्न व औषध प्रशासन, संसदीय कार्ये. 
__ श्री. गिरीष दत्तात्रय महाजन 

वैद्यकीय शिक्षण, जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास . 
१०. श्री. दिवाकर नारायण रावते 

परिवहन , खारभूमी विकास 
११ . श्री. सुभाष राजाराम देसाई 

उद्योग, खनिकर्म 
१२ . श्री . पांडुरंग पुंडलिक फुडकर 

कृषि , फलोत्पादन . 
१३. श्री . रामदास गंगाराम कदम 

पर्यावरण 
श्री . एकनाथ संभाजी शिंदे 

सार्वजनिक बांधकाम ( सार्वजनिक उपक्रम ) 
१५ . श्री . चंद्रशेखर कृष्णराव बावनकुळे ऊर्जा, नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा, राज्य उत्पादन शुल्क . 
१६. श्री . बबनराव दत्ताराव लोणीकर : पाणीपुरवठा व स्वच्छता 
१७. डॉ . दीपक रामचंद्र सावंत 

सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण 
१८. श्री. राजकुमार सुदाम बडोले 

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य 
१९ . प्रा . राम शंकर शिंदे 

जलसंधारण, राजशिष्टाचार . 
२०. श्री . जयकुमार जितेंद्रसिंह रावल : रोजगार हमी , पर्यटन . 
२१ . श्री . सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख 

सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग . 
२२. श्री . महादेव जगन्नाथ जानकर : पशुसंवर्धन , दुग्धविकास व मत्स्यविकास. 
२३ . श्री. संभाजी दिलीपराव पाटीलनिलंगेकर : कामगार , भूकंप पुनर्वसन, कौशल्य विकास , माजी सैनिकांचे कल्याण. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 


स्वाधीन क्षत्रिय , 
शासनाचेमुख्य सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - मध्य उप-विभाग, जुलै ९, २०१६ / आषाढ १८, शके १९३८ 


UU 


GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT 


Mantralaya , Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mumbai 400 032 , Dated the 9th July 2016 . 

NOTIFICATION 


vernm 


MAHARASHTRA GOVERNMENT RULES OF BUSINESS . 

No. ROB . 2014 /C . R . 73 ( 1)/ 18 . — Whereas, under the Government Notification , General 
Administration Department, No. ROB . 2014 /C . R .73( 1 )/ 18 ( 0 . & M .), dated the 2nd November 2014 , 
the Governor of Maharashtra on the advice of the Chief Minister, had allotted amongst the 
Ministers, the business of the Government by assigning Departments to the Charge of the 
Ministers ; 

And Whereas, the Governor of Maharashtra has, upon the advice of the Chief Minister , 
appointed new Ministers of Maharashtra , who took upon themselves the execution of their offices 
afternoon of the 5th December 2014 , and to allot the business of the Government by assigning 
Departments to the charge of the said newly appointed Ministers , it was expedient to issue a 
fresh notification , therefore , the Government Notification , General Administration Department , 
No. ROB . 2014 / C . R . 73 ( 1 )/ 18 , dated the 6th December 2014 has been issued in suppression of the 
Government Notification , General Administration Department, No. ROB . 2014 /C . R .73( 1 )/ 18 
( 0 . & M .), dated the 2nd November 2014 ; 

And Whereas , the Governor of Maharashtra has, upon the advice of the Chief Minister, 
appointed new Ministers ofMaharashtra , who took upon themselves the execution of their offices 
before noon on the 8th July 2016 ; 

And Whereas , to allot the business of the Government by assigning Departments to the 
charge of the said newly appointed Ministers , it is expedient to issue a fresh notification ; 

Now , therefore , in pursuance of the provisions of rule 5 of the Maharashtra Government 
Rules of Business and in supersession of the Government Notification , General Administration 
Department , No. ROB . 2014 /C . R .73( 1 )/ 18 , dated the 6th December 2014 , the Governor of 
Maharashtra has, upon the advice of the Chief Minister, allotted among the Ministers , the business 
of the Government by assigning each of the Minister namely in column ( 1) below the charge of the 
Departments or parts of the Departments specified in the corresponding entry in column ( 2 ), 
namely : 


Name of the Ministers 

( 1 ) 


Departments or parts of Departments 


( 2 ) 


: 


Shri Devendra Fadnavis , 
Chief Minister . 


General Administration , Urban Development, 
Home, Law and Judiciary , Ports , Information and 
Public Relations and Departments or subjects not 
specifically allotted to any other Minister . 
Revenue, Relief and Rehabilitation , Public Works 
( excluding Public Undertakings ). 
Finance and Planning, Forests . 


2 . 


Shri Chandrakant (Dada ) : 
Bachchu Patil. 
Shri Sudhir Sacchidanand : 
Mungantiwar . 
Shri Vinod Shridhar Tawde : 


School Education , Sports and Youth Welfare , 
Higher and Technical Education , Marathi Bhasha, 
Cultural Affairs , Minorities Development and Wakf. 


5 . 


: 


Housing . 


Shri Prakash Manchubhai 
Mehta . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - मध्य उप -विभाग, जुलै ९, २०१६ / आषाढ १८, शके १९३८ 


: 


Rural Development, Women and Child Development. 


Smt. Pankaja Gopinath 
Munde. 
Shri Vishnu Rama Savra 
Shri Girish Bhalchandra 
Bapat . 


: 


o 


Tribal Development. 
Food and Civil Supplies and Consumer Protection , 
Food and Drugs Administration , Parliamentary 
Affairs . 


o 


Shri Girish Dattatray 
Mahajan . 
Shri Diwakar Narayan Raote: 


10 . 


Medical Education , Water Resources and Command 
Area Development . 
Transport , Khar Land Development . 
Industries and Mining . 
Agriculture , Horticulture. 


11 . 


12. 


Shri Subhash Rajaram Desai : 
Shri Pandurang Pundalik : 
Fundkar . 
Shri Ramdas Gangaram : 
Kadam . 


Environment. 


Public Works (Public Undertakings ). 


Shri Eknath Sambhaji 
Shinde . 


: 


Energy, New and Renewable Energy, State Excise . 


Shri Chandrashekar 
Kishanrao Bawankule . 
Shri Babanrao Dattarao 
Lonikar . 


: 


Water Supply and Sanitation . 


: 


Public Health and Family Welfare . 


Dr. Deepak Ramchandra 
Sawant. 


: 


Social Justice and Special Assistance. 


Shri Rajkumar Sudam 
Badole . 


Prof. Ram Shankar Shinde : 
Shri Jaykumar 
Jitendrasinh Rawal. 


Water Conservation , Protocol. 
Employment Guarantee Scheme, Tourism . 


Co -operation , Marketing and Textiles. 


: 


Shri Subhash 
Sureshchandra Deshmukh . 
Shri Mahadev Jagannath 
Jankar. 
Shri Sambhaji Diliprao 
Patil-Nilangekar . 


Animal Husbandry , Dairy Development and 
Fisheries Development. 
Labour , Earthquake Rehabilitation , Skill 
Development, Ex -servicemen Welfare . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S . S. KSHATRIYA , 
Chief Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT 
GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


